महानिर्मिती कंपनीकडून त्यांच्या मालकीच्या 
राज्यातील विविक्षित जागावर एकूण ३९० 
मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास 
शासनाची मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१३०/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- २९ सप्टेंबर, २०२१. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/ऊर्जा-७, दि.२०.०७.२०१५ 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/ऊर्जा-७, दि.०९.०९.२०१५ 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०१६/प्र.क्र.१०/ऊर्जा-७, दि.३.१२.२०१६ 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी, मुंबई यांचा प्रस्ताव क्र. मु.अ./सौर-प्र/म.शा./३९० मे.वॉ.प्रकल्प / 
म.शा.मंजूरी व भाग भांडवल, दिनांक १७ जुले, २०२० 

५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा-७, दि.३१.१२.२०२० 


प्रस्तावना:- 


नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून वीजनिर्मितीचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र 
शासनाने अज्ञा ऊर्जार्रोतांद्वारे देशात सन २०२२ पर्यंत १७५ Pride एवढी वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असलेले 
धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये १०० गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचा समावेडा आहे. त्यादृष्टीने देशभरात व 
राज्यामध्ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतापासून वीज निर्मितीचे कार्यक्रम हाती घ्यावयाचे आहेत. 
२. सन २०१५ च्या धोरणांतर्गत ७,५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा वीजनिर्मिती प्रकल्प महाराष्ट्रात 
विकसित करण्याचे नियोजन होते. यापैकी २५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पासून वीज निर्मिती प्रकल्प 
राज्याच्या महानिर्मिती कंपनीकडून त्यांचे येऊ घातलेले नित्यनूतनशील ऊर्जानिर्मिती बंधन (Renewable 
Generation Obligation) Yor करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership) 
पद्धतीने विकसित करण्याचे प्रस्तावित होते. उर्वरित ५००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती 
प्रकल्प इतर प्रकल्प विकासकाकडून विकसित करण्यात नियोजित आहे. या धोरणांतर्गत सार्वजनिक 
खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership) पद्धतीने विकसित होणाऱ्या सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती 
प्रकल्पातील वीज राज्याच्या महावितरण कंपनीकडील नित्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन (Renewable 
Purchase Obligation) पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाईल. या विजेचा खरेदी दर वीज नियामक आयोगाने 
ठरवलेल्या अधिमान्य दरानुसार राहील. संदर्भ अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार महानिर्मिती 
कंपनीला दिलेल्या सौरऊर्जेच्या २५०० मेगावॅट उद्दिष्ट पैकी yoo मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प Engineering 
Procurement and Construction (EPC) तत्वावर विकसित करून त्यांनी निर्माण pect वीज 
महावितरण कंपनी द्वारा खरेदी करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१३०/ऊर्जा-७ 


३. राज्याच्या अपारंपारीक ऊर्जा धोरणानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या विकासाच्या अनुषंगाने जि. 

वाशिम येथे वाशिम-१ या प्रकल्पांतर्गत १३० मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे दुधखेडा येथे ६० मेगावॅट , मौजे परडी 

ताकमोर ३० मेगावॅट, मौजे कंझारा येथे ४० मेगावॅट), जि. वाशिम येथे वाशिम-२ या प्रकल्पांतर्गत ४० 

मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे बाभूळगांव व मौजे सायखेडा येथे प्रत्येकी २० मेगावॅट ), मौजे कचराळा जि. चंद्रपूर 

येथे १४५ मेगावॅट आणि जि. यवतमाळ या प्रकल्पांतर्गत ७५ मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे मंगलादेवी येथे २५ मेगावॅट, 
मौजे पिंपरी इजारा येथे २५ मेगावॅट व मौजे मालखेड येथे २५ मेगावॅट) असे एकूण ३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर 

ऊर्जा प्रकल्प के.एफ.डब्ल्यू. (KW) बँक, जर्मनीचे कर्ज व महानिर्मितीच्या स्वभागभांडवळलातुन EPC तत्वावर 

उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 

घेतला आहे:- 


शासन निर्णय:- 


जि. वाशिम येथे वाशिम-१ या प्रकल्पांतर्गत १३० मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे दुधखेडा येथे ६० मेगावॅट , 
मौजे परडी ताकमोर ३० मेगावॅट, मौजे कंझारा येथे ४० मेगावॅट), जि. वाशिम येथे वाशिम-२ या प्रकल्पांतर्गत 
४० मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे बाभूळगांव व मौजे सायखेडा येथे प्रत्येकी २० मेगावॅट), मौजे कचराळा जि. चंद्रपूर 
येथे १४५ मेगावॅट आणि जि. यवतमाळ या प्रकल्पांतर्गत ७५ मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे मंगलादेवी येथे २५ मेगावॅट, 
मौजे पिंपरी इजारा येथे २५ मेगावॅट व मौजे मालखेड येथे २५ मेगावॅट) असे एकूण ३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर 
ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाची पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. २९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता Kiw यांचे नवीन कर्ज मिळविण्याकरिता वेळोवेळी 
पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. सदर कर्जाच्या सुचक अटीनुसार Kw यांनी नवीन कर्जाकरीता त्यांच्याच 
यापुर्वी शासनास सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी उपलब्ध केलेल्या जुन्या कर्जाच्या व्याज दरच्या तुलनेत 
सवलतीच्या व्याज दराचा प्राथमिक प्रस्ताव दिलेला आहे. यापुर्वीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता Kiw यांनी 
पुरविलेल्या प्रकल्प सहाय्य कराराचा व्याज दर १.९६ % प्रति वर्ष इतका असुन त्याच्या तुलनेत ३९० मेगावॅट 
क्षमतेच्या प्रकल्पांकरीता (<// यांनी नवीन कर्जाच्या प्राथमिक प्रस्तावानुसार व्याज दर ०.०५ % प्रति वर्ष 
इतका दिलेला आहे, त्यामुळे ते फायदेशीर आहे. दि.२२.०६.२०२१ रोजी KW यांच्या सुचनेनुसार 
महानिर्मितीने सदर ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीताचा “प्रकल्प प्राथमिक अहवाल” भारत 
सरकारच्या कार्यापद्धतीनुसार Department Of Economic Affairs (DEA) यांच्या पोर्टलवर अपलोड 
केला आहे. 
३. सदर ३९० मेगावॅट क्षमतेकरीता KAW यांनी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाच्या अटीनुसार प्रत्येक प्रकल्प 
क्षमतेच्या २०% प्रमाणे, प्रत्येक प्रकल्प क्षमतेत १०% ड्राय क्लिनीग (DRY CLEANING) व 90% 
अग्निवोल्टाईक (AGRIVOLTAIC) बदल करण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यापैकी 90% अग्निवोल्टाईक 
(AGRIVOLTAIC) बाबतची अट शिथील करण्यात आलेली आहे व एकूण ३९० मेगावॅट प्रकल्प क्षमतेच्या 
१०% ड्राय क्लिनीग (DRY CLEANING) करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सदर नाविन्यपूर्ण प्रकल्प 
अटीनुसार ३९० मेगावॅट क्षमतेकरीता निविदा व करारनामा यांचे मसुदा तयार करून ना हरकतीकरीता 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१३०/ऊर्जा-७ 


KFW यांना सादर केले आहेत. तसेच सदर ना हरकत प्राप्त झाल्यावर महानिर्मिती कंपनीच्या ताब्यात 
असलेल्या जमिनींवर एकूण ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता EPC पद्धतीने अंमलबजावणी 
करण्याकरीता लवकरच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली पद्धतीने निविदा मागवण्यात येतील. 
४. सदर कर्जाची रक्‍कम KW यांचेकडून केंद्र शासनाला प्राप्त होईल. केंद्र शासन सदर निधी रक्‍कम 
राज्य शासनाला उपलब्ध करून देईल. राज्य शासन सदर निधी महानिर्मिती कंपनीला उपलब्ध करून 
देईल. कर्जाची परतफेड महानिर्मिती कंपनीकडून राज्य शासन, राज्य शासनाकडून केंद्र शासन आणि केंद्र 
शासनाकडून KAW यांना करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्‍यक असणारे करार करण्यात येतील. 
५. केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी विभागाच्या मागणी क्रमांक के-११, लेखाशिर्ष ६८०१ वीज 
प्रकल्पासाठी कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०४) सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन बँकेकडून महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीला कर्जे (कार्यक्रम) (६८०१०६६५), ५५ 
कर्जे व आगाऊ रकमा या मार्फत महानिर्मिती कंपनीने उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच त्याची परतफेड 
लेखाशिर्ष ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) 
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीला सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी कर्जे (६८०१५१४८) या लेखाशिर्षाखाली 
करण्यात येईल. 

६. महानिर्मिती कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर KEW यांच्या नवीन कर्जाद्वारे 520 पद्धतीने 
विकसित करावयाच्या प्रस्तावित ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारा निधीचा तपशील 
खालील प्रमाणे: 


अ. | प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | अंदाजे निव्वळ | प्रकल्पाचा अंदाजे KiW बक कडून महानिर्मितीचे 
क्र. क्षमता प्रकल्प एकूण खर्च (रू.कोटी) | मिळणारे कर्ज अंदाजे भाग 
(मेगावॅट) | निविदा खर्च । जमीन खरेदी, वीज (रू.कोटी) (अंदाजे भांडवल 
(रू.कोटी) निष्कासन व्यवस्था व । प्रकल्प निविदा (रू.कोटी) (ब 
इतर खर्चासहित खर्चाच्या ८५ टक्के) वजा क) 
अ ब क(अच्या८५% «| S(T TNS) 
i १ | वाशिम-१, (मौजे दुधखेडा १३० ४७०.६० ५५४.१६ ४००.०१ १५४.१५ 
येथे ६० मेगावॅट , मौजे 
परडी ताकमोर ३० मेगावॅट, 


मौजे कंझारा येथे ४० 
मेगावॅट), जि. वाशिम 
वाशिम-२ (मौजे बाभूळगांव ४० १४४.८० १५५.४७ १२३.०८ ३२.३९ 
व मौजे सायखेडा येथे 
प्रत्येकी २० मेगावॅट) जि. 
वाशिम 

०३ | मौजे कचराळा जि. चंद्रपूर १४५ ५२४.९० ५६८.६९ ४४६.१७ १२२.५२ 
०४ | जि. यवतमाळ (मौजे ७५ २७१.५० २८५.९० २३०.७८ ५५.१२ 
मंगलादेवी येथे २५ मेगावॅट, 
मौजे पिंपरी इजारा येथे २५ 
मेगावॅट व मौजे मालखेड 
येथे २५ मेगावॅट) 

एकूण ३९० १४११.८० १५६४.२२ १२००.०४ ३६४.१८ 


०२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१३०/ऊर्जा-७ 
उपरोक्त वस्तुस्थितीस अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


अ. महानिर्मिती कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर En gineering Procurement and 
Construction (EPC) तत्वावर उभारणी करावयाच्या प्रस्तावित जि. वाशिम येथे वाऱिम-१ या 
प्रकल्पांतर्गत १३० मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे दुधखेडा येथे ६० मेगावॅट , मौजे परडी ताकमोर ३० 
मेगावॅट, मौजे कंझारा येथे vo मेगावॅट), जि. वाशिम येथे वाशिम-२ या प्रकल्पांतर्गत vo मेगावॅट 
क्षमतेचे (मौजे बाभूळगांव व मौजे सायखेडा येथे प्रत्येकी २० मेगावॅट ), मौजे कचराळा जि. चंद्रपूर 
येथे १४५ मेगावॅट आणि जि. यवतमाळ या प्रकल्पांतर्गत ७५ मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे मंगळलादेवी येथे 
२५ मेगावॅट, मौजे पिंपरी इजारा येथे २५ मेगावॅट व मौजे मालखेड येथे २५ मेगावॅट) असे एकूण ३९० 
मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

आ. सदर प्रस्तावित ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांकरीता एकूण प्रकल्प खर्च रुपये १५६४.२२ 
कोटी पैकी प्रकल्पाच्या निविदा किंमतिच्या म्हणजेच रुपये १४११.८० कोटी च्या ८५% रक्‍कम रुपये 
१२००.०४ कोटी (अंदाजे १५० मिलियन युरो) इतके कर्ज ०.०५% प्रतिवर्ष या दराने कमाल १२ वर्षात 
परतफेड करण्याच्या अटीवर नवीन कर्ज Kw यांच्याकडून मिळविण्याकरीता शासनाची मंजुरी 
देण्यात येत आहे. या करिता राज्यझ्ासनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या अनुषंगीक करार केंद्र शासनाच्या 
समन्वयाने व वित्त विभागाच्या सहमतीने करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

इ. सदर महानिर्मिती कंपनीमार्फत EPC तत्वावर उभारणी करावयाच्या ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर 
ऊर्जा प्रकल्पांकारीता कर्जाव्यतिरीक्त लागणारे भाग भांडवल स्वरुपात अंदाजे रु. ३६४.१८ कोटी 
महानिर्मिती कंपनीकडून सदर रक्कम त्यांच्या अंतर्गत स्रोतांतून अथवा वित्तिय संस्थाकडून 
कर्जाद्वारे उभारुन सदर प्रकल्पाचे काम पुर्ण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

ई. ।₹// यांचेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड महानिर्मिती कंपनीद्वारे राज्यशासनामार्फत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमाक: मुसका-२०१५/ई-१५७११०/ 
का-१, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ मधील सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०९२९१७१४१६६४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ppasHant 
PUNDLIK BADGERI 
(प्र. पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत महिती तथा आवश्यक कार्यवाहीकरीता, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२०/प्र.क्र.१३०/ऊर्जा-७ 


२ 


9 
8) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


9) 


> 200 AAS AD 0) sO) > 5 3 5. > >. 
2, ३० DO 0 2: <£ ९७ ८2 २. 2 9. 


A 
mm 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान भवन मुंबई, 

सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

Joint Secretary-BC, Department of Economic Affairs, Room No: 39-53, North Block, New 
Delhi - 110001 Fax: 2309 2024 

Joint Secretary-IR, Ministry of New and Renewable Energy, Block-14, CGO Complex, 
Lodhi Road, New Delhi-110003. 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/२, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर-१/२, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 

ऊर्जा प्रभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


